दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार विधि व 
न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील मुंबईचे शोरिफ़ 
(नगरपाल) कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदे 
दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : होरिफ-१६२१/प्र.क्र.३३/का-९ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : १६ जून, २०२१. 


वाचा :- १) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६. 

२ केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि.०४.०१.२०२१ ची 
अधिसूचना. 

३) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक: दिव्यांग २०१३/प्र.क्र.३५/दि.क.२, 
दिनांक ०७.१०.२०१६ 

8) शासन परिपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक: दिव्यांग २०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, 
दिनांक १२.११.२०२०. 

५) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक: दिव्यांग २०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, 
दिनांक ०२.०२.२०२१. 

६) विधि व न्याय विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय, दि.२२.०२.२०२१. 

७ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या पत्र क्र. दिव्यांग-२०२१/संकीर्ण११/दि.क.२, दिनांक 
०१.०६.२०२१ अन्वये निर्गमित, दि.१२.११.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये गठित तज्ञ समितीच्या 
दि.२२.०२.२०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 
दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगांसाठी शासन सेवेतील पदे सुनिश्चित करणे 


ARI आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि.४.०१.२०२१ रोजीच्या शासन अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या 


पदांची यादी करुन सदर यादी केंद्र शासनाच्या www.disabilityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर Policy/Act/Rules- 


Notifications येथे List of Posts Identified suitable for person with Benchmark Disabilities notified on 
08.09.2029 या शीर्षाखाली प्रसिद्ध केली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि.०२.०२.२०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना 
निर्गमित केल्या आहेत. 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयातील सूचना क्र. ओ यांस 
अनुसरुन, संदर्भ क्र.६ अन्वये विधि व न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील 'मुंबईचे शोरिफ़ (नगरपाल) कार्यालयातील' 


“शिपाई” संवर्गातील वर्ग-ड ची पदे दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्यात आली आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः शहोरिफ-१६२१/प्र.क्र.३३/का-९ 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयातील सूचना क्र. क) प्रमाणे शेरिफ़ 
(नगरपाल) कार्यालयातील (१) कक्ष अधिकारी, (२) लघुलेखक व सचिव, (3) बेलिफ़ व लिपिक ही पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि.१२.११.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये गठित 
तज्ञ समितीच्या, दि.२२.०२.२०२१ रोजीच्या बैठकीमध्ये मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. सदर बैठकीचे इतिवृत्त 
दि.०१.०६.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये निर्गमित करण्यात आळे आहे. सदर बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार मुंबईचे 


Rw (नगरपाल) कार्यालयातील पुढील पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 


विधि व न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील 'मुंबईचे शेरिफ़ (नगरपाल) कार्यालयातील' (१) कक्ष अधिकारी, (२) 


लघुलेखक व सचिव, (3) बेलिफ़ व लिपिक ही पदे दिव्यांगांसाठी या शासन निर्णयान्वये सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 
२. याबाबतचा तपशील विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे. 


3. सदर are निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीत मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची fe.0¥.09.2029 ची 
अधिसूचना व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि.०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 


सूचनांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 


असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०६१७१५१८५९३०१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Se, 
Yogesh Heeralal पपया तारी 


=Maharashtra, 
'=£438fbbb42f2a96ef98988 1 6253bddb762536cSeeddbe4fefb30dd49fc7eb4 


69, 

serialNumber=612827d442d72142bc204c0ed51947ca3fe2a54123e53ca2001d8286 
aa e a 6548c384, cn=Yogesh Heeralal Ameta 

Date: 2021.06.17 15:29:07 +05'30' 


(योगेश ही. आमेटा) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 


meta 


प्रति, 
१) मा. ऱाज्यपाळ यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
2) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3) मा. राज्यमंत्री (विधि व न्याय विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
8) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
4) मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) प्रबंधक(निरीक्षणे), मा.उच्च न्यायालय, मुंबई. 
७) मा. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शोरिफ-१६२१/प्र.क्र.३३/का-९ 


८) मा. STAIR (उपनगरपाल), मुंबईचे नगरपाल यांचे कार्यालय, मुंबई. 
९) मा.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
१०) मा. अ. मु. स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 


११) मा. सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१३) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे. 


) 
) 
१२) मा. प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
98) निवडनस्ती.(का.९) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शोरिफ-१६२१/प्र.क्र.३३/का-९ 


विवरणपत्र- अ 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र. SR १६२१/ प्र.क्र.३३/का.९, दिनांक १६ जून, २०२१ चे सहपत्र 
कार्यालयाचे नाव :- मुंबईचे शोरिफ़ (नगरपाल) कार्यालय. 


ग पदनाम शारिरीक मानक दिव्यांगाचा सुयोग्य कर्तव्ये व जबाबदा-या 

क्र पात्रता प्रकार 

०१. कक्ष अधिकारी |w, SE, ", 8 LV दैनंदिन कार्यालयीन कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे, कर्मचारी वर्गास 
(गट-ब) RW,C 0) OL, OA, LC, Dw, AAV कामकाज नेमून देणे व त्यावर देखरेख करणे, प्रशासकीय बाबी हाताळणे, 

c) ASD (M), SLD, MI मा.उपनगरपाल यांच्या अनुपस्थितीत मा.उच्च न्यायालय, मा. 

d)MDincludingatoc  ।नगरदिवाणी व सत्र न्यायालय इत्यादी कोर्टात न्यायालयीन आदेशानुसार 
हजर राहावे लागते. वादी, प्रतिवादी, तसेच संबंधिताचे वकील यांचेसमवेत 
मिटींग्स घेणे. 

०२. लघुलेखक व ७५, SE, ", 81.४ लघुटंकलेखन, टंकलेखन, बैठकीचे इतिवृत्त नोंदविणे, स्वतंत्रपणे 
सचिव RW,C b) OL, OA, LC, Dw, AAV पत्रव्यवहार करणे इत्यादी कार्यालयीन कामकाज तसेच मा.उपनगरपाल 
(गट-ब) 0 ASD (M), SLD, MI यांच्या समवेत काहीवेळ न्यायालयात जाणे. 

d) MD including ato c 

03. | बेलिफ़ व ७५, SE, H,/a) LV कार्यालयीन प्रोसेस offer, दाव्या संदर्भात फ़ाईल्स तयार करणे, 
लिपिक G b) OL, OA, LC, Dw, AAV आवक-जावक नोंदवही तयार करणे, पोष्टाचे RPAD, प्रतिज्ञापत्र तयार 
(गट-क) c) ASD (M), SLD, MI करणे व इतर कार्यालयीन तसेच afew यांच्या संमतीने न्यायाळयीन 

d)MDincludingatoc ।समन्सव नोटीस बजावण्याचे काम करणे इत्यादी. 


Functional requirements Abbreviations Used:- 


Sr. No. | Abbreviation Long Form Sr.No. |Abbreviation |Long Form 

1 S Sitting 7 ST Standing 

2 WwW Walking si BN Bending 

3 SE Seeing 9 | L Lifting 

4 H Hearing 10 KC Kneeling and Crouching 
5 C Communication 11 PP Pulling and Pushing 
a MF Manipulation by | 12 BN Bending 

fingers 

Category Abbreviations Used:- 

Sr. No. | Abbreviation |Long Form Sr. No. | Abbreviation | Long Form 

1 AAV Acid attack Victim ss | OL One Leg 

2 DW Dwarfism 9 BL, Both Leg 

3 LV Low Vision 10 OAL One Arm and One Leg 

4 Ds Deaf 11 LC Leprosy Cured 

5 HH Hard of Haering 12 ASD(M) Autism Spectrum disorder(Mild) 
le | ID Intellectual Disability | 13 SLD Specific Learning Disability 

7 MI Ental illness 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


